महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक :-एचसीटी-१११७/प्र.क्र.१०/का.३ 
विधि व न्याय विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ जून, २०२३. 


केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालय, व्यय विभागाचे कार्यालयीन ज्ञापन 
क्र.१/३(१)/२००८-₹.॥(8), दि.१०.०४.२०२३ ची प्रत महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम 
न्यायालयातील न्यायिक अधिकार्‍्यांसंदर्भात माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी 
अग्रेषित. 
केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाच्या उपरोक्‍त नमूद कार्यालयीन ज्ञापनानुसार 
दि. ०१.०१.२०२३ पासून लागू करण्यात आलेली ९% (२१२% ते २२१%) महागाई 
भत्त्यातील (Dearness Allowance) वाढ व ज्ञापनात नमूद इतर तरतूदी महाराष्ट्र 
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील दि.०१.०१.२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त न्यायिक 
अधिकाऱ्यांना लाग्‌ राहतील. 
त्यानुसार आता महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 
दि.०१.०१.२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना दि.०१.०१.२०२३ पासून 
229% दराने महागाई भत्ता अनुज्ञेय राहील. सदर महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्‍कम 
रोखीने अदा करण्यात यावी. 
सदरील पृष्ठांकन हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०६०६१६३१४८६५१२ असा आहे. हे पृष्ठांकन डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Digitally signed by KISHOR HIRALAL PATIL 
Date: 2023.06.06 16:32:57 +05'30' 


(किशोर हिरालाल पाटील) 
उप विधि सल्लागार नि उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३) मा.उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (विधि व न्याय) यांचे प्रधान सचिव. 

४) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

५) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

६) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. 

७) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाख), मुंबई. 

८) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 


शासन पृष्ठांकन क्रमांकः एचसीटी-१११७/प्र.क्र.१०/का.३ 


९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
११) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५) संचालक, लेखा व कोषागारे. 
१६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१७) न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 
१८) मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई. 
१९) सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश. 
२०) सर्व प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय. 
२१) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई. 
२२) संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 
) 


23) धर्मादाय आयुक्त, मुंबई. 

२४) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

२५) विधि व न्याय विभागातील सर्व शाखा व कार्यासने. 

२६) विधि व न्याय विभाग/का.७ (आव्यक त्या कार्यवाहीसाठी). 
२७) विधि व न्याय विभाग/का.२३ (आवर्यक त्या कार्यवाहीसाठी). 
२८) वित्त विभाग (व्यय-५, सेवा-९). 

२९) सामान्य प्रशासन विभाग/का.९. 

३०) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


